नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड व त्याअंतर्गत लघु पाटबंधारे 
विभाग,हिंगोली व त्याअंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील 
तसेच कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग परभणी व 
त्याअंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मुवाढ-२०२३/(४३७/२०२३)/लपा, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
दिनांक:- १९/१०/२०२३. 


पहावे : १) शासन निर्णय क्र. आस्थाप २०२३/(१०५/२०२३)/लपा,दिनांक १७.०३.२०२३. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. शा/२०१६ पदनि.क्र.नि.प्र.क.पु.आ/१६/८.क्र., दि३१.०८.२०२३. व 
दि. ०६.०९.२०२३ रोजीचे शुध्दीपत्रक. 
३) सहाय्यक अभियंता,नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड यांचे पत्र जा.क्र./नापामं/आस्था-३/धा.क्र.६१६८/४१४३, 
दि.०३.०८.२०२३ चा मुदतवाढीचा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना:- 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग,हिंगोली व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १२४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील निरंक पदांना तसेच कार्यकारी 
अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग,परभणी या विभाग कार्यालयातील व त्याअंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ०१ पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र. २ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णय व शुध्दतीप्रत्रकान्वये सर्व प्रशासकिय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय :- 
संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
अधीक्षक अभियंता,नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील 9) कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे 
विभाग,हिंगोली व त्याअंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १२४ पदांना व 
रुपांतरीत निरंक पदास तसेच २) कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग,परभणी व त्याअंतर्गत उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ०१ 
पदांना दि. ०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालू राहतील. 
२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
3) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे 
सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 
४) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांचे कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या /पदामधीळ घट /पदामधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम/अचूक 
आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४३७/२०२३)/लपा 


५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर करण्यात यावा. 

या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी अधीक्षक अभियंता,नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग,हिंगोली कार्यालय व उप विभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखाशिर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम यावरील भांडवली 
खर्च,८० सर्वसाधारण,(१९०)सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना गुंतवणुका, (०४) योजनेत्तर वेतनावरील खर्चासाठी 
भाग भांडवली अंशदान,(०४)(०५)गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य), 
(४७०१ आय २०४) तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील खर्च मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष-४७०२ लहान 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च,(८०)सर्वसाधारण,(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका(००) 
योजनांतर्गत(००)(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ४९९२) 
योजनांतर्गत या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

तसेच अधीक्षक अभियंता,नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता,लघु 
पाटबंधारे विभाग,परभणी कार्यालय व उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील खर्च मागणी क्र.आय-५ मुख्य 
लेखाशीर्ष-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनेत्तर )८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका,(०४) योजनेत्तर वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंडशदान(०४)(०५) 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय २०४) व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील खर्च मागणी क्र.आय-५ (रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना) मुख्य लेखाशीर्ष-४७०२ लहान पाटबंधाऱ्यावरील 
भांडवली खर्च,(८०) सर्वसाधारण,१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमाती गुंतवणुका(००)सार्वजनिक व इतर 
क्षेत्रातील गुंतवणुका(००) (oy) Neral मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (लहान 
पाटबंधारे)(मराठवाडा विभाग)(कार्यक्रम) (४७०२-४९९२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. शा/२०१६पदनि.क्र.नि.प्र.क.पु.आ/१६/८.क्र 

दि. ३१.०८.२०२३व दि ६सप्टेंबर २०२३,रोजीचे शुध्दीपत्रक अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०१९१४३८१६४४२७ असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
VARSHA SANDEEP #227 
2,5.4.20=b200b2df2a6c433 1b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 1 4af 
€21882df5 1ab8cdaad2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F533334F260 
B H AG AT EDEE79F096333766DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP 
BHAGAT 
Date: 2023.10.19 14:43:23 +05'30' 


सहपत्र- परिशिष्ट- अ,ब (वर्षा भगत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- महाळेखापाल-२ महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली. 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी. 
कक्ष अधिकारी(आ-प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
कक्ष अधिकारी आ (पुर्नरचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९ मंत्रालय,मुंबई 
निवडनस्ती(मुदतवाढ)/लपा,कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४३७/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(४३७/२०२३)/ळलपा,दि.१९/१०/२०२३ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२३ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 


मंडळ /विभाग/उप विभागाचे नांव 


पदनाम 


आकृती बंधानुसार पदांची संख्या 


कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे 
विभाग, हिंगोली. 


१) कार्यकारी अभियंता 


२) उप कार्यकारी अधिकारी 


3) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 


४ विभागीय लेखापाल 


६) सहायक आरेखक 


७ प्रथम लिपिक 


-O} O} ल जत ७ 9 -0 


) 
) 
) 
) 
4) आरेखक 
) 
) 
) 


८) वरिष्ठ लिपिक 


Cc 
es 


९) कनिष्ठ लिपिक 


१०) निम्न श्रेणी लघु लेखक 


११) भांडारपाल 


१२) सहाय्यक भांडारपाल 


टंकलेखक 


ae) 
AN 


१४) संगणक 


94) वाहन चालक 


नाईक 


-०| O}] oO] AV] -0 | - | OO] 9८ 


शिपाई 


Cc 
es 


च 0. > ee a > (व्यक 1 


चौकीदार 


-O 


एकूण 


an 
9८ 


| 


-O 


उप अभियंता,लघु पाटबंधारे उप 
विभाग,औंढा नागनाथ जि.हिंगोली 
(बांधकाम) 


१ उप विभागीय अधिकारी 


२) शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


3) स्था.अभि.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


Cc 


६) अनुरेखक 


७ टंकळेखक 


) 

) 

) 

) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 

) 

) 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


oO} A| Oo} Of] -0। A] ©] K| K] -5 


एकूण 


ae) 
ios 


१.२ 


उप अभियंता,लघु पाटबंधारे उप 
विभाग,वसमत,जि. हिंगोळी 


१ उपविभागीय अधिकारी 


२) शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


स्था.अ.सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


Q |e] ey] re Ow 


अनुरेखक 


-०|। | -0। KC] 9८ | -5 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४३७/२०२३)/लपा 


७ टंकलेखक 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


लले |. AJ] तले -O 


एकूण 


me) 
“ 


4.3 


उप अभियंता,लघु पाटबंधारे उप 
विभाग,कळमनुरी, 
जि. हिंगोली 


१) उपविभागीय अधिकारी 


२) शाखा अभियंता/कनिष्ठ लिपिक 


3) स्था.अभि. सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकलेखक 


) 

) 

) 

) 

4) कनिष्ठ लिपिक 
) 

) 

८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


-०| A] OO} ©] ©] A] ©] CK] CK} -5 


एकूण पदे 


me) 
“ 


| 


उप अभियंता, लघु पाटबंधारे उप 
विभाग,हिंगोली 


१) उप अभियंता 


२) शाखा अभियंता 


3) स्था.अ.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकलेखक 


) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


oO} A| oO} ©] -0। A] ©] 9७८ ०9७८ | -5 


एकूण 


नि 
io 


१.५ 


उप अभियंता, लघु पाटबंधारे 
सर्वेक्षण उप विभाग,हिंगोलळी 


उप अभियंता 


Ee) 


2) शाखा अभियंता 


3) स्था.अ.सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


oe 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


शी 


टंकलेखक 


S 


Re ० ee ee “> न्न 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


-०| A] OO} -0|। -० | A] ©] CK] CK} -5 


एकूण 


ae) 
ios 


एकूण पदे 


१२४ 


१) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४३७/२०२३)/लपा 


२ 


लघु पाटबंधारे विभाग,परभणी 


-O} O} जले 9) ७८.5० |. 


Cc 
es 


१०) निम्न श्रेणी लघु लेखक 


११) भांडारपाल 


१२) सहाय्यक भांडारपाल 


१३) टंकलेखक 


१४) संगणक 


94) वाहन चालक 


नाईक 


-०| O}] oO] AW] -| -0 | ©] 9८ 


शिपाई 


Cc 
es 


१८) चौकीदार 


कि ne ee चि...) (606 ea 


-O 


एकूण 


ot) 
ce 


2.9 


उप अभियंता, लघु पाटबंधारे उप 
विभाग,पूर्णा 


१ उप अभियंता 


२) शाखा अभियंता 


3) स्था.अभि.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकलेखक 


) 
) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


-०| A] oO] ©] ©] A] ©] CK] CK} -5 


एकूण 


ae) 
w~ 


a2 


उप अभियंता,लघु पाटबंधारे उप 
विभाग,परभणी 


१) उप विभागीय अधिकारी 


२) शाखा अभियंता 


3) स्था.अ.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकलेखक 


) 
) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


-०| A] OO} OO} ©} A] OO] ७८ | K] -5 


एकूण पदे 


ae) 
ios 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४३७/२०२३)/लपा 


२.३ | उप अभियंता,भु-विकास (स्थापत्य) ।१) उप अभियंता (:-_ > ्री:/”“___| 
उप विभाग, क्र.१३ गंगाखेड २) शाखा अभियंता ४ 
३) स्था.अ.सहायक ४ 
४ वरिष्ठ लिपिक SE ae 
4) कनिष्ठ लिपिक २ 
६) अनुरेखक (___ en 
७ टंकलेखक 11 प 
८) वाहन चालक a ae 
९) शिपाई २ 
१०) चौकीदार a क| 
एकूण १८ 
एकूण प ८८ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४३७/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-ब 


(शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(४३७/२०२३)/लपा, दि. १९/१०/२०२३ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या पदधारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली 
एकूण प | नल | Pe ee Po ee 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी 
अ.क्र पदनाम पदांची संख्या पदधारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
शिक वाहन चालक 1१ | १) शोख एजाज ]ोख दादामिया ३१.१२.२०२३ 
एकूण pot 
VARSHA SANDEEP fisting 
BHAGAT ie eee 


Date: 2023.10.19 14:43:49 +05'30" 


(वर्षा भगत) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


